सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
या विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान या बाबीकरीता अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत....(कार्यक्रम खर्च) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१६१/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर,२०२२ 


वाचा :- १)वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४.०४.२०२२. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पंदेवि-१३१८/प्र.क्र.१०७/७ अ, 
दि.२८/०२/२०१९. 
३) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक: पंदेवि-१३१९/प्र.क्र.१२६/७ अ, 
दि.१६/०३/२०२२. 
8) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक:पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१३६/७-अ, 
दि.२५/०७/२०२२. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र.डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००)(०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या कृषि विद्यापीठास सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम खर्ची २४१५ ००९९, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
अनुदान या बाबीकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २१ टक्के प्रमाणात एकूण रु.६७९.०० लाख निधी वितरीत करण्यास संदर्भ 
क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली मंजूर डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला अंतर्गत मूल,जि.चंद्रपूर येथील शासकीय कृषि महाविद्यालयाच्या 
आवर्यक असलेल्या शैक्षणिक इमारती, विद्यार्थी व विद्यार्थीनी वसतीगृहे व संरक्षक भिंत इत्यादीच्या 
बांधकामासाठी पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत व सदरचे बांधकाम सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत करण्याच्या अनुषंगाने महाविद्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत मा.मंत्री (वने,सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय) यांचेकडून 
मागणी करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने मुल शासकीय कृषि महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या विद्यापीठास मुख्य लेखाशिर्ष २४१५ ००९९ 
अंतर्गत ३५,भांडवली मत्तेची निर्मिती या बाबीकरीता सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१६१/७-ओ 


रु.३५.०० कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत झाला आहे. तसेच, सदर कामासाठी 
कृषि विभागाने अर्थसंकल्पीत केलेली तरतूद कृषि विद्यापीठामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
क्र.२ चंद्रपूर यांना ठेव अंशादान तत्वावर उपलब्ध करुन दिल्यास सदरचे काम करण्यास सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविली आहे. तद्नुषंगाने,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला या विद्यापीठास २४१५ ००९९ या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
अनुदान या बाबीसाठी कृषि महाविद्यालय,मुल,जि.चंद्रपूर करीता निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या कृषि 
विद्यापीठास २४१५ ००९९ या लेखाशीर्षातर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या 
बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी संदर्भ क्र.०२ अन्वये यापुर्वी वितरीत २१ टक्के निधी 
वगळून उर्वरित निधी १०० टक्के मर्यादेत एकूण रु.२५,५५,००,००० /- (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी 
पंचावन्न लाख फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर 


तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ लेखाशिर्ष/ योजना/ प्रशासकीय । सन २०२२-२३ | यापुर्वी वितरीत | या झासन 
क्र उद्दीष्ट योजनेतंर्गत | मान्यता किंमत | या आर्थिक केलेला निधी | निर्णयान्वये 
येणारे (फेज-१) वर्षात (२१ टक्के वितरीत 
महाविद्यालय (अनावर्ती) अर्थसंकल्पीत प्रमाणात) करावयाचे 
तरतूद अनुदान 
१ २ 3 8 4 & 9 
q | मागणी क्र. डी-३, 09, कृषि ६४५९.०० ३२३४.०० ६७९.०० २५५५.०० 
पीक संवर्धन, १२०, | महाविद्यालय, 
इतर संस्थांना सहाय्य, | मुल, जि.चंद्रपूर 
(००)(०८)डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि 
विद्यापीठ, अकोला या 
विद्यापीठास सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) 
२४१५ ००९९ 
३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान 
एकूण | २५५५.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१६१/७-ओ 


२. डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मौजे मुल-मरोडा,जि.चंद्रपूर येथील 
शासकीय कृषि महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दि.१६/०३/२०२२ अन्वये 
देण्यात आलेली आहे. सदर बांधकामाकरीता येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३,०१,पीक संवर्धन,१२०, इतर 
संस्थांना सहाय्य,(००)(०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या कृषि विद्यापीठास 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम खर्चा २४१५००९९ या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा असे नमूद करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला अंतर्गत मूल,जि.चंद्रपूर येथील शासकीय कृषि महाविद्यालयाचे फेज-१ अंतर्गत अत्यावश्‍यक 
बाबींचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याने, सदर कामासाठी 
वितरीत केलेला निधी कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२,चंद्रपूर यांना ठेव अंशदान 
तत्वावर डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या कृषि विद्यापीठामार्फत उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०८/२०२२/व्यय-१, 
दि.१३/१०/२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२११०७१४५९३७३२०१ 
असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
M | TA [_ | KA L Pp E H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
\dfe162525b696c1 facc3a8ddb26b639c76b455434e4cad 
bb3cd50474dcc58F, postalC: 


CHAUDHARI / क्ण Nene 
(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


=O 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री (वने,सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव,कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
महासंचालक/सहल्लागार (वित्त),महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
कुलगुरु/कुलसचिव /नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबराव args कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२,चंद्रपूर,जि.चंद्रपूर. 


AD 


AN 


०८ 


(> 
ae 


an 


S 
nas SPT <->- Th *-> *->  *-* *-< 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१६१/७-ओ 


९) उपविभागीय कृषि अधिकारी,अकोला. 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला. 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३) मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१४) उपमुख्य लेखापरिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३),मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१६) कक्ष अधिकारी,कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१७) कार्यासन 0-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


YS  <->- il IIS WS  *-* Ch Tarr — 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


